महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विहित 
करण्यात आलेल्या महसुली विभाग वाटप 
नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.३८/कार्या.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २२ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा :- 


-0 


शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दि.२८.०४.२०१५ 
शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दि.१६.०७.२०१५ 
शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.१५३/कार्या.१२, दि.२३.०५.२०१७ 
शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.१२, दि.१५.०६.२०१७ 
शासन अधिसूचना क्रमांकः एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.१२१/कार्या.१२, दि.१२.०४.२०१८ 


LS KH AW A 
—_—_-" ~~" — i ~—— — UT _—"—_——/———"" 


शासन परिपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक १ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप 
नियम, २०१५” विहित करण्यात आले आहेत. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ ते ५ येथील अधिसूचनांव्दारे या 
नियमांमध्ये कालानुरुप सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे 
की, Sad नियमावलीद्वारे विहित करण्यात आलेल्या नियमांचे यथास्थिती पालन होत नसून गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्‍ती करताना या नियमांचे 
उल्लंघन करून पदस्थापना / बदल्या केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर उक्त नियमांचे काटेकोर पालन 
करण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


“यहाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (ATMA व अराजपत्रित फ्रदाॉवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने निळुक्तीसाठी FE GH PAT वाटपनियमु २०१५ आणि तदनंतर उक्त निययांमध्ये वेळोवेव्ी 
करण्यात आलेल्या GING (Ned करण्यात आलेल्या TESA PTT CT PTAA काटेकोरपणे 
पाळन होईल; याची दक्षता संबंधित MAA NPT यांनी घ्यावयाचीआहे UTA SG TT करणारे 
पदस्थापना / बदल्यांबाबतचे प्रस्ताव सक्षय प्राधिकारी यांच्या मान्यतेसाठी सादर केल्याचे आढळून 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.३८/कार्या.१२ 


आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल व AM अनियगिततेस जगबदार असणाऱया संबंधितांवर 
जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. ” 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१५३९५३३३०७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulk 
: C=IN, ० Of Maharasht General 
Department, postalCode=400032, st=Mahi hi 


९: 
य INumber=92d474843b842720200d 1a10946d5fc9348b9450f867 
U a mM | 605a47d177207c9bd384, Geeta Rahul Kulk 
Date: 2020.09.22 16:14:38 +05'30' 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव (सेवा), महाराष्ट्र शासन 


राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
मा.मुख्य सचिव, 


७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
९. “प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

. *प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 

. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मंबई, 

. *सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

. “महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

. “महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

. *महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

. *सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
. *प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई ४०० ००१, 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (२ प्रती प्रसिध्दीकरिता), 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.३८/कार्या.१२ 


२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२५. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२९. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३०. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता), 

३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई ४०० ०३२ (१० 
प्रती) 

३२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 


३३. निवड नस्ती. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


